परिविक्षा कालावधी समाप्त करणेबाबत. 
डॉ.(श्रीमती) मोहिता तुकाराम कोडापे , 
दंतशल्यचिकित्सक, गट-ब. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२०/प्र.क्र.१८८/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, ८ वा मजला, 
ळोाकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: २१ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा- 
१) शासन आदेशा क्र.संआसे-१०१४/प्र.क्र.२२२/सेवा-१, दि.१३.०७.२०१५. 
2) क्र.संआसे/सारासे/गट-ब/कक्ष-४/डॉ.कोडापे/दंशचि/पकास/५३५-३८/२०, दि.२६.०६.२०२०. 


शासन निर्णय:- 

शासनाच्या संदर्भ क्र.१ च्या उपरोक्त आदेशान्वये डॉ.(श्रीमती) मोहिता तुकाराम कोडापे , यांची 
सामान्य राज्य सेवा,गट-ब या संवर्गात दंतशल्यचिकित्सक या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
यानुसार,डॉ.(श्रीमती) मोहिता तुकाराम कोडापे ह्या दंतशाल्यचिकित्सक या पदावर ग्रामीण रूग्णालय, 
पुलगाव, जिल्हा वर्धा येथे दि.१७.०७.२०१५ (4.4) रोजी रुजू झाल्या. डॉ.(श्रीमती) मोहिता तुकाराम 
कोडापे , दंतऱशल्यचिकित्सक गट-ब यांचा परिविक्षा कालावधी दि.१६.०७.२०१७ (म.नं.) रोजी समाप्त 
करण्यात येत असून त्यांच्या सेवा दंतडाल्यचिकित्सक या पदावर दि.१७.०७.२०१७ पासून नियमितपणे 
पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०११५५३०७४४१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sontakke Premanand 


S 0 Nn t ते k ke ती सा Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
ostalCode=400001, st=Maharashtra, 


p 0, 
Premanand पिकात कळच 

serialNumber=89357e84059779c4ad0939baba4 
Dryaneshwab (ण ती” 


Date: 2020.12.21 13:22:08 +05'30' 


प्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महाळेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२०/प्र.क्र.१८८/सेवा-१ 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई, 

४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई, 

६. उप संचालक, आरोग्य सेवा,नागपूर मंडळ,नागपूर, 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, वर्धा, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा, 

९. वैद्यकीय अधिक्षक/वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, पुलगाव, जि.वर्धा, 

१०.डॉ.(श्रीमती )मोहिता तुकाराम कोडापे , दंतशल्यचिकित्सक (संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, 
मुंबई यांचे मार्फत), 

११.निवडनस्ती:- सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सेवा-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


